राज्यातील महामार्ग सुरक्षा पथकासाठी 
पोलीस आयुक्‍त व पोलीस अधिक्षक यांच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८ 
२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २०मार्च, २०२४. 


वाचा : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८,दि.२६.०९.२०२३ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०२४. 
3) पो.म.सं.,म.रा.,यांचे पत्र क्रमांक पोमंस/२६-ब/६१४३/म.सु.प./पोल-८/८५/२००६,दि.०१.०३.२०२४. 


थ्रस्तावना :- 

राज्यातील महामार्ग सुरक्षा पथकासाठी पोळीस आयुक्‍त व पोलीस अधिक्षक यांच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. सदर 
मुदतवाढ संपुष्टात आली असल्याने, संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावान्वये पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर ११०१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 


आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 


असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


देण्यात आली आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद ११०१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या राज्यातील महामार्ग सुरक्षा 
पथकातील विविध जिल्हा/हाहर पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ 
अस्थायी पदांना शासन निर्णय, वित्त विभाग दि.२१.०२.२०२४ मधील अटींच्या अधिन राहून 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४ 


२. सदरचा आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. सदरची अस्थायी पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी रिक्‍त राहणार नाहीत 
या अटीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : 9) “बी-१ २०५५-पोलीस १०९ जिल्हा 
पोलीस - (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल” २) “बी-१ २०५५-पोलीस-००१ संचालन आणि प्रशासन 
(००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय* ३) “बी-१ २०५५-पोलीस-१०८-राज्य पोलीस मुख्यालय (०२) 
शहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२४-२०२५ या वर्षीच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०३२०१३०७२३०३२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
CHHAYA NATHU MALI 
(छाया न.माळी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई / नागपूर / अमरावती / ठाणे / नवी मुंबई / नाशिक / पुणे / सोलापूर/ 
छत्रपती संभाजीनगर. 

५. पोलीस अधीक्षक, नागपूर / चंद्रपूर / अमरावती / अकोला / वाशिम / यवतमाळ / नाशिक / 
अहमदनगर/ जळगाव / धुळे / छत्रपती संभाजीनगर / जालना / परभणी / नांदेड / लातूर / पुणे / 
सातारा / कोल्हापूर / ठाणे / रायगड / रत्नागिरी. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर / चंद्रपूर / अमरावती / अकोला / वाशिम / यवतमाळ / 
नाशिक/ अहमदनगर / जळगाव / धुळे / छत्रपती संभाजीनगर / जालना / परभणी / नांदेड / 
लातूर/ पुणे / सातारा/कोल्हापूर / मुंबई / ठाणे / रायगड / रत्नागिरी. 

७. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

८. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 

९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

१०. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर. 

११. कार्यासन अधिकारी (पोल-३), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१२. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१३. निवडनस्ती पोल-८, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० ATA, २०२४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 


पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र 
अ. विषय पदनाम पद संख्या पद निर्माण केल्य 
क्र शासन निर्णय व दिनांक 
१ | अप्पर पोलीस महासंचालक | अपर पोलीस महासंचालक q क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल-८,दि.२३/६/९२ व क्रमांक : टिआरए-११९३/२४/ पोल-८, 
(वाहतुक) म.रा., मुंबई यांच्या दि.७/१२/९३ अन्वये वि.पो.म.नि. पदाची श्रेणीवाढ केली 
आस्थापनेवरील महामार्ग | पोलीस उपनिरीक्षक ३ शा.नि. क्रमांक : एचआरसी/ १३२०००/ संकिर्ण/ ९८/ पोल-१४, दि.१/१०/२००१ अन्वये या 
पोळीस केंद्रासाठी मंजूर कार्यालयातील १ पो.नि. चे पद राज्य मानवी हक्क आयोगासाठी प्रत्यार्पित करण्यात आलेले आहे. 
अस्थायी पदे. क्रमांक : टिआरए-०५८५/ २४४१७/६१, दि.२९/६/८५ अन्वये मंजूर झालेले व पो.म.सं. यांचे आदेश 
(पुर्वीचे पोलीस महासंचालक, क्रमांक : पोमसं/ वाहतूक/२५-ब/ दि.१८/७/९४ अन्वये पो.अ. रायगड यांचेकडून वर्ग STIS पद 
म.रा., मुंबई यांच्या पोलीस अधिक्षक १ क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६, २५/९/९६ चे शासन 
आस्थापनेवरील) वरिष्ठ कार्यालय अधिक्षक १ शुध्दीपत्रक 
प्रमुख लिपीक १ 
एकूण पदे : १६ उच्च श्रेणी लघु लेखक २ क्रमांक : एसडब्ल्यूपी-२०६६/ १९४७, दि.२४/१०/६६ अन्वये मंजूर झालेले 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ पो.म.सं. यांचे आदेश क्र.: पोमसं/२६/२५ब/मपो/पुनर्रचना/ ९६, दिनांक : १४/१०/९६ अन्वये पो.अ. ठाणे 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक 8 शहर कडून वर्ग झालेली पदे 
सफाईवाला १ क्रमांक : टिआरए-१०८०/१०/पोल-८, दि.१०/५/८४ अन्वये मंजूर झालेले पो.म.सं. यांचे आदेश क्रमांक : 
पोमसं/२६/२५ब/मपो/ पुनर्रचना/९६, दि.१४/१०/९६ अन्वये पो.अ. रायगड शहर कडून वर्ग झालेली 
२ | पो.आ.बृहन्मुंबई (अपर पोळीस | पोलीस हवालदार २ क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ व क्रमांक : टिआरए-११९३/२४/पोल-८, दि.७/१२/९३ 
आयुक्त, वाहतूक,) यांच्या अन्वये पो.अ. ठाणे (ग्रा), पो.ह.वा. २ अधिक पो.शि. ४ व भंडारा पो.शि. २ अशी वर्ग झालेली पदे 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस शिपाई ८ क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग-३ /पोल-८, .३१/१/९६, ११/९/९६, २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
पोलीस मुख्यालय, मुंबई येथील 
कामकाजासाठी मंजूर अस्थायी | पोलीस शिपाई ४ 
पदे पोलीस शिपाई चालक 
एकूण पदे : १७ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र 


विविध सं १,१०१ अस्थायी पदां 


अ. विषय 'पदनाम 'पद संख्या 'पद निर्माण केल्य 
क्र शासन निर्णय व दिनांक 
3) पो.अ. नवी मुंबई यांच्या पोलीस हवालदार ३ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोलीस शिपाई नि क्रमांक:टिआरए-१५९४/४१/पोल-८, दि.२५/८/९५ 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे पोलीस उप निरीक्षक १ क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, 
एकूण पदे : २५ पोलीस शिपाई १५ दि.३१/१/९६, ११/९/९६, २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
४ | पो.अ. रत्नागिरी यांच्या पोलीस हवालदार ३ क्रमांक : टिआरए-०७८९/पोळल-८, दि.१५/४/९६ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोलीस Pra ९ 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे पोलीस उपनिरीक्षक १ क्रमांक : टिआरए-१०८०/पोल-८, दि.२६/९/८० अन्वये मंजूर झालेल्या पदांपैकी पो.म.सं. यांचे आदेश 
एकूण पदे : ९६ क्र.पोमसं/वाहतूक/२५-ब/वामके/ ९४, दि.२७/६/९४ अन्वये पो.अ. रायगड कडून वर्ग झालेली पदे 
पोलीस उपनिरीक्षक ६ क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, 
पोलीस शिपाई Gy दिनांक 99/9/26 व दिनांक 24/2/26 
पोलीस शिपाई चालक ९ 
मदतनीस तांत्रिक षु 
पोलीस हवालदार ९ क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेली आणि पोमसं यांचे आदेशा 
क्रमांक पोमसं/२६/ २५ब/मपो/पूनर्र./९६, दि.१४/१०/९६ पो.अ. नाशिक (ग्रा) कडून वर्ग झालेली पदे 
५ | पो.अ. पुणे (ग्रा यांच्या | पोलीस अधिक्षक १ क्रमांक : पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/ पोल-५ब, दि.१५/७/२००० 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोलीस शिपाई चालक २ क्रमांक : टिआरए- १२०६/१०५७०/ ११, दि.२६/६/६६ 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे. पोलीस शिपाई चालक ८ क्रमांक : टिआरए-१३८३/४५/पोल-८, दि.१३/९/८४ 
एकूण पदे : ११५ पोलीस हवालदार ६ क्रमांक : टिआरए-१५९४/४१/पोल-८, दि.२५/८/९५ 
पोलीस शिपाई १२ 
पोलीस शिपाई चालक ३ 
पोलीस उपअधिक्षक १ क्रमांक : टिआरए-०२९६/४०/पोल-८, दि.११/४/९७ 
पोलीस उपनिरीक्षक षु 
पोलीस हवालदार ६ क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, 
पोलीस शिपाई ६५ दि. ११/९/९६, २५/९/९६ व २१/१/९७ ची शासन शुध्दीपत्रके 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 


पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. विषय 'पदनाम 'पद संख्या 'पद निर्माण केल्याचा शासन निर्णय व दिनांक 
पोळीस शिपाई चालक ४ 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
६ । पो.अ. ठाणे (ग्रा यांच्या | पोलीस अधिक्षक १ क्रमांक : पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, दि.१५/७/२००० 

आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोलीस उपनिरीक्षक ४ गृह विभाग क्रमांक : ४७२१/एस, दि.१५/७/८८ 

केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे. पोलीस हवालदार & 

एकूण पदे : १७१ पोलीस शिपाई १२ 
पोळीस शिपाई चालक ४ 
पोलीस उपनिरीक्षक १ क्रमांक : टिआरए-१३८७/पोल-८, दि.२९/८/८९ 
पोलीस हवालदार ३ 
पोलीस शिपाई ६ 
पोलीस हवालदार १२ क्रमांक : टिआरए-१२९०/२/पोल-८, दि. २८/९/९० 
पोळीस शिपाई २४ 
पोळीस उपअधिक्षक १ क्रमांक : टिआरए-१५९४/४१/पोल-८, दि.२५/८/९५ 
पोलीस शिपाई ३ 
पोलीस हवालदार ३ क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ 
पोळीस शिपाई र 
aera शिपाई चालक ९ क्रमांक : टिआरए-०७८९/३/पोल-८, दि.१५/४/९६ 
पोलीस निरीक्षक १ क्रमांक : टिआरए-१३८७/३८/पोल-८, दि.१३/१/८४ अन्वये मंजूर झालेली पदे पोमसं यांचे आदेशा 
पोलीस उपनिरीक्षक 9 क्र.वाहतूक/२५ब/ वामके/ चालक/ ९४, दि.१८/७/९४ अन्वये पो.अ. सातारा यांचेकडून वर्ग झालेली. 
पोळीस शिपाई 42 क्रमांक : टिआरए-०२९५/ ५२/भाग-३, दि.३१/१/९४, ११/९/९६, २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
पोलीस शिपाई चालक र 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक q 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
मदतनीस तांत्रिक 3 क्रमांक : टिआरए-३१८३/५/पोल-८, दि.१३/१/८४ अन्वये मंजूर झालेली आणि पोमसं यांचे आदेशा 
मदतनीस तांत्रिक ३ क्र.पोमसं/२६/२५ब/मपो/पुनर्रचना/ ९७/ ५३८, दि.१८/३/९७ 
मदतनीस तांत्रिक २ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० ATA, २०२४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 


पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना 


पोलीस र पदांना 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. विषय 'पदनाम We संख्या पद निर्माण केल्याचा शासन निर्णय व दिनांक 
७ | पो.अ. नागपूर (ग्रा) यांच्या | पोलीस अधिक्षक १ क्रमांक : पीएमएन-३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
आस्थापनेवरील महामार्ग दि. १५/७/२००० प्रमाणे श्रेणीवाढ 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोलीस उप निरीक्षक २ क्रमांक : टिआरए-१३८७/३८/ पोल-८, दि. २९/८/८९ 
अस्थायी पदे. पोलीस उप अधिक्षक १ क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि. २३/६/९२ 
एकूण पदे : ३७ पोलीस हवालदार ३ 
पोलीस शिपाई ११ 
पोलीस शिपाई चालक १ 
पोलीस उपनिरीक्षक १ क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग-३ /पोल-८, दि. ३१/९/९६, ३१/९/९७ व दि.२५/६/९९ ची शासन 
पोलीस शिपाई ९ शुध्दीपत्रके 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक q 
पोलीस शिपाई चालक ३ क्रमांक : टिआरए-०२९६/४०/पोल-८, दि. १४/५/९७ 
मदतनिस तांत्रिक ३ 
८ | पोलीस आयुक्‍्त,नागपूर हाहर | पोलीस शिपाई 3 क्र.टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८,दि.३१/१/९६,११/९/९६ व 24/8/86 ची शासन शुध्दीपत्रक 
एकूण पदे : ३ 
९ | पो.अ. नाशिक (ग्रा) यांच्या | पोलीस उप निरीक्षक १ टिआरए-२६०/४३६९९/११/पोल-८, दि.२२/८/९६ 
आस्थापनेवरील महामार्ग | पोलीस हवालदार q 
ae केंद्रासाठी मंजूर | पोलीस शिपाई १ 
अस्थायी पदे. पोलीस उप अधिक्षक १ टिआरए-०१९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ 
एकूण पदे : १०९ पोलीस उप निरीक्षक २ 
पोलीस हवालदार ३ 
पोलीस शिपाई ४० 
पोलीस शिपाई चालक ३ 
पोलीस हवालदार ८ टिआरए-१५९४/४१/भाग-३/ पोल-८, दि, २८/८/९५ 
वाहनचालक 
पोलीस शिपाई १५ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० ATA, २०२४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 


पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. विषय 'पदनाम पद संख्या 'पद निर्माण केल्याचा शासन निर्णय व दिनांक 
पोलीस उप निरीक्षक २ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३ पोल-८, दि.२५/६/९९, ३१/९/९६ व ३१/९/९७ ची शासन शुध्दीपत्रके 
पोलीस शिपाई ९ 
पोलीस शिपाई चाळक ९ 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
मदतनीस तांत्रिक ८ टिआरए-३१८२/पोल-८, दि.१३/१/८४ अन्वये मंजूर झालेली आणि पोमसं यांचे आदेशा क्र. 
पोमसं/२६/२५ब/मपो/ पुनर्रचना/९७-६२८, दि.१८/३/९७ 
पोलीस शिपाई चालक २ टिआरए-३१८३/पोल-८, दि.१३/१/८२ अन्वये मंजूर झालेली.पोमसं वाहतूक/२५ब/वामके/चालक/ 
९४, दि.१८/७/९४ 
पोलीस शिपाई चाळक २ टिआरए-०७८३/३/पोल-८, दि.२४/४/९६ 
qo] पो.अ. सातारा यांच्या | पोलीस उप निरीक्षक ३ टिआरए-३१८३/४५/पोल-८ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोलीस हवालदार & दि.१३/१/८४ 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे. पोलीस शिपाई १२ 
एकूण पदे : ८३ पोलीस शिपाई चालक वि 
मदतनीस तांत्रिक षु 
पोलीस उपनिरीक्षक 3 टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि. ३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
पोलीस शिपाई ३६ 
पोलीस शिपाई चाळक ६ 
पोलीस हवालदार 8 टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेली आणि पोमसं यांचे आदेशा 
पोलीस हवालदार २ क्र.पोमसं/२६/२५ब/मपो/ पुनर्रचना/ ९६, दि.१४/१०/९६ अन्वये 
पो.अ. नागपूर (ग्रा) २ पदे , पो.अ. नाशिक (ग्रा) ४ पदे यांच्याकडून वर्ग झालेली पदे 
99) पो.अ. धुळे यांच्या आस्थापनेवरील | पोलीस हवालदार 3 टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ 
महामार्ग पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोलीस शिपाई १२ 
अस्थायी पदे. पोलीस उप निरीक्षक १ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि. ३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
एकूण पदे : २२ पोलीस हवालदार ६ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० ATA, २०२४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना 


पोलीस ‘ पदांना 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र 
अ. विषय 'पदनाम पद संख्या ae निर्माण केल्य 
क्र शासन निर्णय व दिनांक 
१२| पो.अ. जळगांव यांच्या | पोलीस उप निरीक्षक २ टिआरए-१५९२/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोलीस हवाळदार र 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे. पोलीस शिपाई १८ 
पोलीस शिपाई चालक २ 
एकूण पदे : ३६ पोलीस शिपाई चालक q टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि. ३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
पोलीस उप निरीक्षक १ 
पोलीस शिपाई & 
१३| पो.अ. अकोला यांच्या | पोलीस उप निरीक्षक १ टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोलीस हवाळदार २ 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे. पोलीस शिपाई १५ 
एकूण पदे : २० पोलीस शिपाई चालक २ 
१४| पो.अ. अहमदनगर यांच्या | पोलीस उप निरीक्षक 3 टिआरए-०२९५/५२/भाग-३ पोल-८, दि. 39/9/88, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोळीस शिपाई ३६ 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे. पोलीस हवालदार ६ पोमसं यांचे आदेश क्र.पोमसं/२६/ २५-अ/मपो/पुनर्रचना/९६, दि.१४/१०/९६ 
क्र.टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि. २३/६/९२ अन्वये पो.अ. अकोला व औरंगाबाद (ग्रा) येथून वर्ग झालेली पदे 
एकूण पदे : ५१ पोलीस निरीक्षक १ टिआरए-०२९५/५२/ भाग-३ पोल-८, दि. ३१/९/९६, ३१.०९.९७ व २५/६/९९ ची शासन शुध्दीपत्रके 
पोलीस शिपाई ३ पो.अ. नांदेड यांच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेली परंतु शा.नि. गृ.वि. क्र.'टिआरए-३२९७/१३/पोल- 
पोलीस शिपाई चालक 2 ८, दि.१९/११/९७ अन्वये पो.अ. अहमदनगर यांचे आस्थापनेवर वर्ग केलेली पदे 
१५| पो.अ. जालना यांच्या | पोलीस उप निरीक्षक २ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि.३१/०१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोळीस शिपाई १७ 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे. पोलीस शिपाई चालक १ 
एकूण पदे : २४ पोलीस हवालदार ३ टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेल्या पदांपैकी आणि पोमसं यांचे आदेशा 
छाया चित्रकार q क्र.पोमसं/२६/२५ब/मपो/ पुनर्रचना/ ९६, दि.१४/१०/९६ अन्वये पो.अ. धुळे २ पदे व पो.अ. जळगांव १ 
पद. वर्ग झालेली पदे 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 


पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र 
अ. विषय 'पदनाम We संख्या ae निर्माण केल्य 
क्र शासन निर्णय व दिनांक 
१६। पो.अ.औरंगाबाद (ग्रा) यांच्या | पोलीस शिपाई चालक २ टिआरए-६०६३/३१७२४/रोमन-१ दि.११/६/८० अन्वये मंजूर झालेली व श्ा.नि.क्र. टिआरए-०१९५/५/ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस पोल-८, दि.६/६/९५ अन्वये समादेशक रारापोब गट क्र.१ पुणे यांच्या कडून वर्ग झालेली पदे 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे. पोलीस शिपाई चाळक १ टिआरए-३१८३/४५/पोल-८, दि.३१/१/८४ अन्वये मंजूर झालेल्या पदांपैकी पोमसं यांचे आदेशा 
%.पोमसं/वाहतूक/२५-ब/वामके/ चालक/९४ दि.१८/७/९४ अन्वये पो.अ.सांगळली कडून वर्ग झालेले पद 
एकूण पदे : ४१ पोलीस उप निरीक्षक २ टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ 
पोलीस हवालदार & 
पोलीस शिपाई १८ 
पोलीस शिपाई चाळक २ 
पोलीस उप निरीक्षक १ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
पोलीस शिपाई ९ 
49) महामार्ग पोलीस केद्र, जितूर पोलीस हवालदार द टिआरए-१०८०/१०/पोल-८, दि.२६/९/८० 
करीता पो.अ. परभणी यांच्या पो.अ. रायगड यांच्या आस्थापनेवर 
आस्थापनेवरील म.पो.केंद्र, पोलीस उप निरीक्षक 3 टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
बोरघाट येथील पो.अ. रायगड पोलीस शिपाई २४ 
यांच्या आस्थापनेवरुन शा.नि. पोलीस शिपाई चालक ३ 
क्र.टिआरए-०२९७/१७/ पोल-८, 
दि.२८/११/९७ अन्वये वर्ग 
झालेली पदे 
एकूण पदे : ३६ 
१८| पो.अ. रायगड यांच्या | पोलीस हवालदार ३ टिआरए-१५९४/४१/पोल-८, दि.२५/८/९५ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोळीस | पोलीस शिपाई & 
केंद्रासाठी मंजूर अस्थायी पदे. पोलीस उप निरीक्षक 3 टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८,दि. 99/8/86, दि.२५/९/९६ व दि.३१/१/९७ ची शासन 
पोलीस शिपाई १४ शुध्दीपत्रके 
एकूण पदे : ३४ पोलीस शिपाई चालक १ 
मदतनीस तांत्रिक षु 
पोलीस हवालदार २ टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेली पदे 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० ATA, २०२४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना 


पोलीस र पदांना 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र 
अ. विषय 'पदनाम 'पद संख्या 'पद निर्माण केल्य 
क्र शासन निर्णय व दिनांक 
१९| पो.अ. अमरावती यांच्या पोलीस उप निरीक्षक १ टिआरए-१२९०/२/पोल-८, दि.२८/९/९० 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोलीस हवालदार 3 टिआरए-२१८३/४५/पोल-८, दि.१३/१/९४ अन्वये मंजूर झालेल्या पदांपैकी पोमसं यांचे आदेश क्र. 
केंद्रासाठी मंजूर असलेल्या पोलीस शिपाई g पोमसं/वाहतूक/२५-ब/चालक, दि.१८/७/९४ अन्वये पो.अ. पुणे (ग्रा) कडून वर्ग 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ पोलीस शिपाई चाळक १ टिआरए-०७८९/२/पोल-८, दि.१५/४/९६ 
एकूण पदे : ४२ पोलीस शिपाई चालक २ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
पोलीस निरीक्षक १ टिआरए-१५९१/पोल-८, दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेल्या पदांपेकी आणि पोमसं यांचे आदेश क्र. 
पोलीस उप निरीक्षक २ पोमसं/२६/२५ब/ मपो/पुनर्रचना/९६, दि.१४/१०/९६ 
पोलीस शिपाई २१ पो.अ. नांदेड ७ (२ पदे) व पो.अ. धुळे (१ पद) यांच्याकडून वर्ग झालेली पदे 
पोलीस शिपाई चालक २ 
पोलीस हवालदार ३ 
20] पो.अ.नांदेड यांच्या पोलीस उपनिरीक्षक २ टिआरए-१५९१/७/पोल-८, दि.२३/६/९२ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोलीस हवालदार & 
केंद्रासाठी मंजूर असलेल्या पोलीस शिपाई १८ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ पोलीस शिपाई चालक २ 
एकूण पदे : ३६ पोलीस शिपाई चाळक १ टिआरए-३१८३/४५/पोल-८, दि.३१/१/८४ अन्वये मंजूर झालेल्या पदांपैकी पोमसं यांचे आदेश क्र. 
पोमसं/वाहतूक/२५-ब/वामके/ चालक/९४ दि.१८/७/९४ अन्वये पो.अ. ठाणे कडून वर्ग झालेली पदे 
पोलीस उपनिरीक्षक १ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
पोलीस शिपाई & 
२१| पो.अ. कोल्हापूर यांच्या | पोलीस उप निरीक्षक २ टिआरए-३१८३/४५/पोल-८, दि.३१/१/८४ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस | पोळीस शिपाई ७ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
केंद्रासाठी मंजूर असलेल्या | पोलीस उप निरीक्षक १ टिआरए-७२६४/१०५७०/११, दि.२३/८/६६ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ पोलीस शिपाई ३ 
एकूण पदे : १३ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


Sat निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० ATA, २०२४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 


पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१०१ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र ,२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या विवरणपत्र 
अ.क्र. विषय पदनाम पद संख्या पद निर्माण केल्याचा शासन निर्णय व दिनांक 
22| पो.अ. वाशिम यांच्या आस्थापनेवरील महामार्ग | पोलीस उप निरीक्षक 1_१___| पो.अ. अकोला यांचे आस्थापनेवरील वर्ग केलेली पदे 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर असलेल्या अस्थायी | पोलीस हवालदार ४ 
पदांना मुदतवाढ पोलीस शिपाई ९ 
एकूण पदे : ३० पोलीस शिपाई चालक २ टिआरए-१५९१/पोल-८, दि.२३/६/९२ 
टिआरए-१३८३/४५/पोल-८, दि.१३/९/९४ 
पोलीस उप निरीक्षक २ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-४, दि.१२/९/९६ 
पोलीस शिपाई १२ 
२३| पो.अ.यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील | पोलीस हवालदार ३ टिआरए-०७८१/पोल-८, दि. १५/४/९६ 
महामार्ग पोलीस केंद्रासाठी मंजूर असलेल्या | पोलीस शिपाई ६ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ पोलीस उप निरीक्षक २ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
एकूण पदे : ३३ पोलीस हवालदार ३ 
पोलीस शिपाई १८ 
पोलीस शिपाई चाळक pF oa 
२४। समादेडक रारापोब गट क्र. १ पुणे यांच्या | सहस्त्र पोलीस शिपाई ३ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस यंत्रणेअंतर्गत | चालक 
खंडाळा व बोरघाट येथील क्रेनसाठी मंजूर | सहस्त्र पोलीस शिपाई ३ टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोळ-८, दि.११/९/९६ 
असलेल्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ चालक 
एकूण पदे : ९ wana aretha शिपाई 3 
चालक 
२५| समादेशक रारापोब गट क्र. ८ मुंबई यांच्या | पोलीस हवालदार २ टिआरए-०१९५/५/पोल-८, दि.६/६/९५ अन्वये समादेशक, रारापोब गट क्र. १ पुणेकडून वर्ग झालेली पदे 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोलीस यंत्रणेअंतर्गत | यांत्रिक चालक 
चिंचोटी नाका व भेडवहन खिंड येथील 
क्रेनसाठी मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ 
एकूण पदे :२ 
एकूण पदे १,१०१ 


CHHAYA NATHU MALI 


( छाया न.माळी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


